स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
कणकवली नगरपरिषद, जिल्हा सिंधुदूर्ग. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५५(३)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 

वाचा:- 

१) ares निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५५(३)/नवि-३४ दि. ६/१२/२०१८ 

३) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 

कणकवली नगरपरिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा रू १.१९८६ कोटी किंमतीच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 

प्रकल्पास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नगरपरिषदेमार्फत 
सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती नगरपरिषदेमार्फत करण्यात आली होती. 
2. कणकवली नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो 
प्रस्ताव दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असून त्यास 
उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. 
३. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात 
आलेल्या बाबी व त्यांच्या किंमतींस शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे नगरपरिषदेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. सदर 
सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा वाढीव खर्च नगरपरिषदेने १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधी किंवा स्वनिधीतून करावा. 
४. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१३२८२५४५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


०, ou=Urban Development Department, 


155626b825741 10SaBa62ddbd1337948a428b4e4c992eSd3bf423, 
fed4a9827acaa40b255e88289e62111c82bcdb7dd2fe5886076893 


Ajit Sahebrao Palwe “=: 


, n= Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2022.02.08 13:29:36 +05'30" 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 


५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१०. जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग. 
११. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सिंधुदूर्ग. 
१२. मुख्याधिकारी, कनकवली नगरपरिषद 
१३. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५५(३)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३५५(३)/नवि-३४ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रुपयात) 
S.N. Component Approved Cost | Revised Cost | Difference 

1 2 3 a 5 
1 3 Ghantagadi 14,32,500 19,20,000 4,87,500 
2 Machinery for 1-5 TPD composting 25,00,000 24,66,000 -34,000 
3 Fire extinguisher 5 nos 24,013 23,500 -513.92 
4 Weigh bridge 1 no. (50 Ton) 5,71,825 7,05,000 1,33,175 
5 Baling Machine | no. 3,30,400 6,07,620 2,77,220 
fae] Backhoe loader 1 no. 12,06,607 22,10,880 10,04,273 
7 Barbed wire fencing and green area 1,18,043 2,15,288 97,244.80 
| Waste receiving pre-sorting area and 2,11,984 4,10,537 1,98,552.29 

windrow pad 
al Waste processing shed 12,16,341 22,30,572 | 10,14,230.45 
10 | Road area 3,37,353 6,55,414.00 | 3,18,060.03 
11 | Leachate holding and Evaporation tank 93,018 1,69,572.00 76,553.13 
12 | Drainage works 4,45,494 6,57,532.00 2,12,037.02 
13. | Weigh bridge room 2,21,878 4,14,619.00 1,92,740.98 
14 | Office 5,63,123 | 10,79,698.00 | 5,16,574.96 
15 | Development of rejects platform 5,07,344 10,35,379.00 5,28,034.32 
16 | Bio-Mining of old dumped wastage, 

त 6,70,500 6,70,500.00 शिका 
17 | 12% GST on 6-14 4,45,749 he -4,45,749.96 
18 | Base Cost 1,08,96,178 | 1,54,72,110.00 | 45,75,931.1 
19 | Public Awareness IEC 10,89,617 | 15,47,211.00 457591.11 

Total 1,19,85,796 1,70,19,321 50,33,525 


